पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेतील बदल 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एहळटीएस-२०२२/ प्र.क्र.९५/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१/०५/२०२२ 


संदर्भ- १. सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि. ०३.१२.२०२१. 
२. सा.बां.वि., शासन Bea, क्र.पीओजी-२०२१/ प्र.क्र.१७७(३)/सेवा-२, दि. २८/०४/२०२२ 


शासन आदेठा 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील 
आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केलेल्या ठिकाणी देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेमध्ये या आदेशान्वये सुधारणा करण्यात येऊन त्यांची सुधारित पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शाविलेल्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


aH.) अधिकाऱ्याचे नांव | वाटप केलेला | यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
महसूल विभाग 
a २ ३ 1 छे षु 
| . श्री. बालाजी औरंगाबाद । जि. प. (बांध) उप विभाग, देगळूर | सा. बां. उप विभाग, मुखेड, 
मारोतराव शिंदे जि. नांदेड 


2: श्री. शिंदे यांच्या बाबतीत संदर्भ H.9 येथील पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप विभागीय अधिकारी यांना 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.९५/सेवा-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३११७४१११६६१८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PATI L SWATI १020 ध OF MAY ae 


5.4.20=a08a4a756cd7e1 el ea2a6f91 922d 1 0f103cebd44790093322544672 
037849, postalCod 


SACHIN या 
(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 

प्रत, 

. महालेखापाल २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 

. अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, नांदेड 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

६. श्री. बालाजी मारोतराव शिंदे, उप विभागीय अधिकारी यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्यामार्फत 

७. मा.मंत्री(सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) / मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री, सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव सचिव (सा.बां.)यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

. सचिव (रस्ते)/ सचिव(बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई. 

. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


Cc Av AD OO 


vo 


4 


छठ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


